कांदळवनाचे (mangroves) dram व संवर्धन करण्यासाठी 
पोलीस अधिका-यांची नेमणूक करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


परिपत्रक क्रमांक : सीआरटी २००५/सीआर ७१०/पोल-११ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ दिनांक: २ नोव्हेंबर,२००५ 


परिपत्रक :- महाराष्ट्रातील कांदळवनाचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी तसेच कांदळवनाची 
तोड व -हास रोखण्यासाठी त्वरीत उपाययोजना करण्याचे आदेश देण्यासाठी मुंबई पर्यावरण कृती 
गट व इतर यांनी मा. उच्च न्यायालय,मुंबई यांच्याकडे दाखल केलेल्या रिट याचिका 
क्र,३२४६/२००४ मध्ये दिनांक ६.१०.२००५ रोजी मा. उच्च न्यायालयाने आदेश पारीत केले आहेत. 
सदर आदेश लक्षात घेवून जिल्हयाच्या ठिकाणी पोलीस अधीक्षक वं आयुक्तालय क्षेत्रात त्या-त्या 
परिमंडळाचे पोलीस उपायुक्‍त यांना कांदळवनाचे संरक्षण व संवर्धनाबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यास 
त्याबाबत कार्यवाही करण्यासाठी जबाबदार अधिकारी म्हणून नियुक्‍त करण्यात येत आहे. 

उच्च न्यायालयाने खालीलप्रमाणे आदेश दिलेले आहेत. 

(अ) कांदळवनाची तोड व -हास होत आहे अथवा कसे, याबाबत जनतेच्या तक्रारी 

प्राप्त झाल्यास त्याची त्वरीत दखल घेऊन कार्यवाही करणे 

(ब) गुन्हेगारांची संख्या व नावे 

(क) सदर गुन्हेगारांविरुध्द गुन्हा नोंदवून कार्यवाही करणे 
२. कांदळवनाची तोड व -हास रोखण्यासाठी जिल्हयाच्या ठिकाणी पोलीस अधीक्षक व 
आयुक्तालयाच्या क्षेत्रात त्या-त्या परिमंडळाचे पोलीस उपआयुक्त यांनी तक्रारीची दखल घेऊन 
योग्य ती कार्यवाही करावी. याचिकाकर्त्यानी याचिकेमध्ये असे नमूद केले आहे की, कांदळवनाची 
तोड होत असल्याबाबत नागरीकांकडून तक्रारी प्राप्त होत असून विशेषतः: मुंबईतील खालील 
भागांमध्ये कांदळवनाची मोठया प्रमाणात तोड होत असल्याचे दिसून आले असल्यामुळे संबंधित 
पोलीस स्टेशनच्या प्रभारी अधिका-यांनी याबाबत दक्षता घ्यावी. 


१) सातबंगला, अंघेरी (पश्‍चिम) 
२) कांजूरमार्ग 

३) लिंक रोड, गोरेगाव 

४) गोराई, बोरीवली (पश्‍चिम) 
) 


( 
( 
( 
(4) मालवणी गाव, मालाड (पश्‍चिम) 


पोलीस अधिका-यांचे नाव, पदनाम व दूरध्वनी क्रमांक सोबतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद 
करण्यात आले आहेत.पोलीस महासंचालकांनी तसेच पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई यांनी या शासन 
परिपत्रकास एक इंग्रजी व दोन मराठी वर्तमानपत्रात व्यापक प्रसिध्दी द्यावी. 
३. गृह विभागाशी संबंधित वरील कार्यवाही पोलीस महासंचालक व पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई 
यांनी तातडीने करावयाची आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


( ना.रा.शेरे) 
उपसचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
पोलीस आयुक्‍्त,बृहन्मुंबई 

प्रधान सचिव, महसूल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क मंत्रालय,मुंबई 
सर्व पोलीस आयुक्‍त 

सर्व पोलीस अधीक्षक 

निवड नस्ती (पोल-११) 


परिशिष्ट 


नाव 


१) श्री. नवल बजाज 


रोश्री.पी.आर.दिघावकर 


३)श्री.संतोष रस्तोगी 


४श्री.ओ.आर.शिंदे 


पोश्री. डी. जी. श्रीराव 


६)श्री. एस. व्ही. मोहीते 


७)श्रीमती मेरी फर्नांडीस 


८)श्री, शशिकांत शिंदे 


९)श्री.अमिताभ गुप्ता 


१०)श्री.आर.पी.सेनगावकर 


११)श्री.डी.आर.कराळे 


१२श्री. एस.टी. बोडखे 


i, कद el दूरध्वनी क्रमांक 
पोलीस उपआयुक्त, २२६२०४५३ 
'परिमंडळ-१,फोर्ट,मुंबई-१ 
पोलीस उपआयुक्त, परिमंडळ-२, २३०७३६६३ 
भायखळा, मुंबई-८ 
पोलीस उपआयुक्‍त,परिमंडळ-३, बावला | २३७००६०८ 
कंपाऊंड, मुंबई-८ 
पोलीस उपआयुक्‍्त,परिमंडळ-४, २४०२११०१ 
माटुंगा, मुंबई -१९ 
पोलीस उपआयुक्‍त,परिमंडळ-५ २४९७६९६० 
वरळी, मुंबई-१८ 
पोलीस उपआयुक्त, परिमंडळ-६ २५२२९३०३ 
चेंबूर, मुंबई-७१ 
पोलीस उपआयुक्‍त,परिमंडळ-७ २५६४५२२८ 
मुलुंड (पश्‍चिम),मुंबई- co 
पोलीस उपआयुक्त, परिमंडळ-८ २६५०८३८१ 
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई-५१ २६५२४५६१ 
पोलीस उपआयुक्‍त,परिमंडळ-९, २६४२२०४२ 
बांद्रा (पश्‍चिम), मुंबई-५० 
पोलीस उपआयुक्त, परिमंडळ-१०, ८३६७७६७ 
अंधेरी (पूर्वी, मुंबई 
पोलीस उपआयुक्त, परिमंडळ-११, २८०१३८९९ 
बोरीवली (पश्‍चिम), मुंबई 
पोलीस उपआयुक्त, परिमंडळ-१२, २८९४३२०० 


*दहीसर (पूर्व), मुंबई-६८ 


; mina j 


श्री. विजय कांबळे पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई २७,५७२, २०९ 
२७५७७९७९ 
श्री. अमर जाधव पोलीस उपआयुक्त (परिमंडळे-$ नवी । २७६५७४६५ 
मुंबई 
ठाणे १) श्री. मधुकर पांडे पोलीस उपआयुक्त,परिमंडळ -१ २५३४२४३४ 
ठाणे 
२) श्री. एस. डी. त्र्यंबके | पोलीस उपआयुकक्‍्त,परिमंडळ-२, २५३९८१३१ 
भिवंडी, जिल्हा ठाणे 
३) श्री. चेरींग दोरजे पोलीस उपआयुक्त, परिमंडळ-३, २५३३२५० 
कल्याण, जिल्हा-ठाणे 
४) श्रीमती जी.आस्वती  । पोलीस उपआयुक्त, परिमंडळ-४ २५४९२३४ 
उल्हासनगर, जिल्हा-ठाणे 
५) श्रीमती अर्चना त्यागी | पोलीस अधीक्षक, ठाणे (ग्रामीण) २५३४३०२७ 
न्न श्री. राजकुमार व्हटकर | पोलीस अधीक्षक, रायगड २२२ ०९३ 
श्री. सी. एस. उघडे पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी २२५ ०७७ 
क्यो श्री. के.एम.प्रसन्ना पोलीस अधीक्षक, सिंधुदुर्ग २२८ २०१ 


